प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे या 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंसाख-२०२०/प्र.क्र. ४४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/ 
WkaTa(Non-merged)(APT-3)/8290 १६२९/१०४२/३-म/२०२०, दि. २८.०१.२०२० 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या संस्थेस "शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे" योजनेतंर्गत प्राप्त अनुदानातून 
उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खालील तक्त्यात नमूद रु. ३,५७,३७,६९४/- (रु. तीन कोटी सत्तावण 
लक्ष सदतीस हजार सहाशे AAV फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


| शासकोय वैद्यकौय डिजीटल मसल स्टीम्युलेटर २ १०६४० २१२८० 
महाविद्यालय व रुग्णालय, ।फिगर ट्रिप पल्स ऑक्सिमीटर G ९००० ४५००० 
अकोला डेटा लॉगर कम्पेटीबल स्टेरिफीड षि ५१५०० | ५१५०० 

पॅश्चराईज्ड फॉर ह्युमन मिल्क 
ऑफिस टेबल | ao | ५७०० ५७००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र. ४४/प्रशा-१ 


मल्टी RM प्रिटर ३ २१२०० ६३६०० 
ऑफिस चेअर विद Hard सिट बँक । २० ३३८० ६७६०० 
लेबर टेबल 8 20000 ८०००० 
नेब्युलाईजर २० ४२०० ८४००० 
डेन्टल एक्स-रे मशिन zm ८७५०० ८७५०० 
व्हील चेअर | ao | ८९०० ८९००० 
मिडीयम जम्बो ऑक्सिजन ७ १२८६२ ९००३४ 
सिलिंडर 

शॉर्टव्हेंव डायथर्मी २ ५३७६० १०७५२० 
पोर्टेबल डेन्टल चेअर विद मोबाईल a १६५००० | १६५००० 
युनिट 

और्थोपेडीक ड्रील सिस्टीम २ ८५३१६ १७०६२३२ 
बी.सी.डी. आर. सिस्टीम 

इन्स्ट्रमेन्ट फॉर मायक्रोळलरिजीअल शां १७४०६० १७४०६० 
सर्जरी सेट 

स्ट्रेचर ट्रॉली १० | १८३०० | १८३००० 
बॅटरी ऑपरेटेड ड्रिल सिस्टीम गन, ति १९०४०० | १९०४०० 
सॉगन, रिमिंग गन अँण्ड केवायर 

चेक 

फाऊलर बेड fre Fora | qo | १९८०० | १९८००० 
जंबो ऑक्सिजन सिलिडर | qo | 98882} १९९४२० 
इन्स्ट्रमेन्ट ट्रॉली २५ ८५००।॥ २१२५०० 
इंटरेक्टिव्ह डिजीटल बोर्ड | a | 2Yooo | २२५००० 
बेडसाईड स्टूल १५० १५५० | २३२५०० 
एक्झिक्युटीव्ह ऑफिस टेबल २० १२८०० २५६००० 
इ-कार्टलोडर २ १३०००० २६०००० 
फोटो स्टीम्युलेबल फॉस्फर प्लेट णि २६१००० २६१००० 
स्कॅनर मशिन (पी.एस.पी. मशिन) 

डेफिब्रीलेटर Za २७२७४२ | २७२७४२ 
बॅटरी ऑपरेटेड ट्यूब सिलर २ १३९५०० | २७९००० 
फोटोथेरपी डबल सरफेस विद ट्रॉली षु ५६००० २८०००० 
सर्व्ही कन्ट्रोल Wire day fe | ५ ५६००० | २८०००० 
ट्रॉली 

डिजीटल ओंडीओमीटर a २९४००० २९४००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र. ४४/प्रशा-१ 


सेल काऊंटर हिमेटोलॉजी णि २९८०००| २९८००० 
अँनेलाईझर 
एक्झिक्युटीव्ह डॉक्टर चेअर २० १४९०० | २९८००० 
५ एमएम टेलिस्कोप फॉर शं २९९०००| २९९००० 
हिस्टरोस्कोप 
मायक्रो प्रोसेसर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर विधी २९९७०० २९९७०० 
सक्छान मशिन १५ २०००० | ३००००० 
सलाईन स्टॅण्ड १५० २९५० ४४२५०० 
हॉस्पिटल Vac बॅन्वेस Yo ८९५० | ४४७५०० 
पल्स ऑक्सीमीटर | ao | 42400 | ५२५००० 
राइनोप्लास्टी इन्स्ट्रमेन्ट सेट 1 १_| 439000 | ५३१००० 
स्टील HIS ७५ १०९५० | ८२१२५० 
बेडसाईड लॉकर्स १५० ५८५०॥ ८७७५ 
ओऔर्थोपेन्टो मोनोग्राम मशिन विद | १६००००० | १६००००० 
सॅफ्लोमॅट्रीक विद डिजीटल प्रिंटर 
सीसीटीव्ही कॅमेरा सिस्टीम vo | २०८६९५६ | २०८६९५६ 
कॅमेरा 
हॉस्पिटल PICT १५० १४८०० | २२२०००० 
वायरलेस इंटरकॉम सिस्टीम विद गि २२४०००० | २२४०००० 
टर्नकी 
सेंट्रल ऑक्सिजन CRT षि २४१६००० | २४१६००० 
ऑक्साईड अँण्ड एअर कॉम्प्रेसर 
सिस्टीम 
व्हिडीओ ऑपरेटीव्ह कॉल्पोस्कोप | १ | २४९०००० | २४९०००० 
कपीलरी इलेक्ट्रॉफोरेसीस सिस्टीम | a | ३६००००० | ३६००००० 
एडव्हान्स गायनेकॉलॉजी SASH a ८९६८००० | ८९६८००० 
सर्जरी सेट 

एकूण ३५७३७६९४ 


अटी :- 
१, 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र. ४४/प्रशा-१ 


qo. 


2. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्यकता तसेच बांधकाम/ 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवड्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपाळन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्‍्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


पुढील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंसाख-२०२०/प्र.क्र. ४४/प्रशा-१ 


(सर्व संस्थांसांठी सामाईक लेखाशिर्ष) 
मागणी क्र.-एस ४ राज्ययोजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७) शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढकरणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 

५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३१११२९४१६९१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN _ 
MURLIDHAR : पा 
RAO 7 
DAHALE 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महाळेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. , मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


